पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पामधील राज्य शासनाचा 

समभागापोटी रक्‍कम महाराष्ट्र मेट्रो रेल 

कार्पोरेशन लि. यांना प्रदान करण्याबाबत 

महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.०२/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२१. 
पहा :- 

१. नगर विकास विभाग झासन निर्णय, क्र पीएमआर-३३१३/प्र.क्र.२९/नवि-७, दि. २९ ऑक्टोबर, २०१३ 
२. नगर विकास विभाग शासन निर्णय, क्र. पीएमआर-३३१६/प्र.क्र.१३२/नवि-७, दि. २३ डिसेंबर, २०१६ 
३. नगर विकास विभाग शासन निर्णय, क्र एमआरडी -३३१७/प्र.क्र.२६/नवि-७, दि. ३१ मार्च, २०१७. 
४. नगर विकास विभाग शासन निर्णय, क्र एमआरडी -३३१७/प्र.क्र.१०४/नवि-७, दि. १२ऑक्टोबर,२०१७ 
५. नगर विकास विभाग शा. नि. क्र. एमआरडी-३३१८/प्र.क्र.३९/नवि-७, दि. २१ एप्रिल, २०१८. 
६. नगर विकास विभाग शा. नि. क्र. एमआरडी-३३१८/प्र.क्र.११५(२)/नवि-७, दि. १ जानेवारी, २०१९. 
७. नगर विकास विभाग शा. नि. क्र. एमआरडी-३३१८/प्र.क्र.११५(६)/नवि-७, दि. २२ मार्च, २०१९. 
८. नगर विकास विभाग शा. नि. क्र.एमआरडी-३३१९/प्र.क्र.9७०/नवि-७ दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
९. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक एमआरडी-३३१९/प्र.क्र.9०/नवि-७ दि.१९ मार्च, २०२०. 
१०. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि. १६ एप्रिल, २०२०. 
११. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३ दि. ०४ मे, २०२०. 
१२. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि. १० नोव्हेंबर, २०२०. 


प्रस्तावना: 


पुणे महानगर मेट्रो रेळ प्रकल्प टप्पा-१ मधील मार्गिका क्रमांक १ (पिंपरी-चिंचवड ते 
स्वारगेट- लांबी १६.५८९ कि.मी.) व मार्गिका क्रमांक २ (वनाज ते रामवाडी - लांबी १४.६६५ कि.मी.) 
या रु.११४२० कोटी किंमतीच्या उन्नत व अंशत: भुयारी मेट्रो प्रकल्पाच्या सुधारीत प्रस्तावास केंद्रीय 
मंत्रीमंडळाने दिनांक ७ डिसेंबर २०१६ रोजी व राज्य मंत्रीमंडळाने दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ रोजी 
मान्यता दिली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यशासनाने झा. नि. क्र. पीएमआर -३३१६/प्र.क्र.१३२/नवि-७, 
दि. २३.१२.२०१६ अन्वये शासनाने मान्यता दिली. केंद्र शासनाने क्र K-9809/(N-9)/2098-MRTS- 
॥ दिनांक ९ जानेवारी २०१७ च्या पत्रान्वये मान्यता दिली आहे. केंद्रशासनाने पुणे मेट्रो रेल्वे 
प्रकल्पास मान्यता देताना यापूर्वी स्थापन झालेल्या नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनचे ( केंद्र व राज्य 
शासनाचा संयुक्‍त उपक्रम) राज्यस्तरीय महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन अश्या केद्र व राज्य शासनाचा 
५०:५० संयुक्‍त सहभाग असलेल्या विशेष हेतू वहन कंपनी (SPV) मध्ये परिवर्तन करण्यास तसेच पुणे 
महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प राबविण्यासाठी" महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉपोरेशन लिमिटेड " या केंद्र व राज्य 
शासनाचा संयुक्‍त उपक्रम असलेल्या स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एस.पी.व्ही.) कंपनीकडे सोपविण्यास 
मान्यता दिली आहे. सदर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाचा समभाग रु. १३१० कोटी तसेच केंद्र 
WAT कर (५०%) साठी रु. ६४४ कोटी आणि राज्यस्तरीय/स्थानिक grat खर्चासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.०२/नवि-७ 


रु ३०२.२० कोटी असे ९४६.२० कोटी राज्य शासनाकडून दुय्यम कर्जसहाय्य हे त्याची व्याजासह 
परतफेड करण्याची जबाबदारी संबंधीत विशेष हेतू वहन कंपनीची राहील या अटीवर देण्यास 
मान्यता दिली आहे. पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरिता राज्यशासनाकडून रु.१३१० कोटी इतके समभाग 
(Equity) द्यावयाची आहे. त्यापैकी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. कंपनीस राज्यशासनाच्या 
समभागापोटी आतापर्यंत सन २०१६-२०१७ मध्ये रु. १० कोटी, सन २०१७-१८ मध्ये रु. ८० कोटी, 
सन २०१८-१९ मध्ये रु.४१२.७६७३ कोटी व सन २०१९-२० मध्ये रु.३३५ कोटी असे एकूण 
रु. ८३७.७६७३ कोटी रक्‍कम वितरित करण्यात आली आहे. 


०२. आता, पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरिता समभागापोटी सन २०२०-२१ या वर्षात रु.२७५ कोटी 
इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. सदर तरतूदी मधून रक्‍कम रु.२०६.२५ कोटी पुणे 
मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. कंपनीस राज्य शासनाचा समभाग 
यासाठी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


१. पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाचे समभाग म्हणून सन २०१९-२० 
च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून रक्‍कम रु.२०६,२५,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोनशे सहा कोटी 
Gadel लाख फक्त) महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांना प्रदान करण्यास या झासन 
निर्णयाव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त रक्‍कम "मागणी क्र. एफ-५, ४२१७ नगरविकासावरील भांडवली खर्च, co 
सर्वसाधारण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांमधील गुंतवणूका, राज्य योजना (००) 
(०६) पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील राज्य शासनाचा समभाग, ५४ गुंतवणूक (४२१७०७६६)" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ मधील मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची घालण्यात यावी. 

३. उपरोक्त लेखाशीर्ष उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी, नवि-५, 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच उपसचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग मंत्रालय 
मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयातील 
परिच्छेद -१ मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून 
काढून ती महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यास देण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान करण्यात 
येत आहेत. नगर विकास विभागाच्या रोख शाखेने देयक तयार करुन ते अधिदान व लेखा 
अधिकारी, मुंबई यांचेकडे पाठवावे. याबाबतच्या खर्चमेळाची कार्यवाही नवि- ३१ कार्यासनाने 
करावी. 

४. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांनी राज्य शासनाकडून समभागापोटी त्यांना सदर 
वितरणासह आतार्यंत वितरित केलेल्या (रु १० कोटी -- रु.८० कोटी + रु.७० कोटी + रु. २१८ 
कोटी + रु. १२४.७६७२३ कोटी + रु.१०२ कोटी - रु.२३३ कोटी-- सदरचे रु.२०६.२५ कोटी) 
रु.१०४४.०१७३ कोटी रक्कमेचे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि.चे समभाग मा. राज्यपाल, 
महाराष्ट्र राज्य यांच्या नांवे करण्याची कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.०२/नवि-७ 


& . 


महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांनी राज्यशासनाकडून समभागपोटी त्यांना सदर 
वितरणासह आतापर्यंत वितरित केलेल्या (रु १० कोटी + रु.८० कोटी + रु.७० कोटी + रु. २१८ 
कोटी + रु. १२४.७६७३ कोटी -- रु.१०२ कोटी + रु.२३३ कोटी-- सदरचे रु.२०६.२५ कोटी) रु. 
१०४४.०१७३ कोटी रक्कमेचे भांडवली समभाग महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि.कडे जमा 
झाल्याचे दिनांकासह प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांनी केंद्रशासन/राज्यशासन/ पुणे महानगरपालिका/ पिंपरी 
चिंचवड महानगरपालिका इ. कडून प्राप्त होणाऱ्या निधीबाबतचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 

पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीबाबत राज्य शासनाच्या वतीने आयुक्‍त, पुणे 
महानगरपालिका यांनी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत व वितरीत झालेल्या निधीचे संनियंत्रण करावे. 


. व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांनी सदर रक्‍कम प्राप्त झाल्याचे व 


सदर रक्कम ज्या प्रयोजनाकरिता मंजूर केली आहे ती त्याच प्रयोजनाकरिता खर्च केल्याचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र आयुक्‍त, पुणे महानगरपालिका यांचे मार्फत सादर करावे. 
राज्य शासनाकडून पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरीता राज्यशासनाचे समभाग म्हणून आतापर्यंत 
रु. ८३७.७६७३ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सदर आदेशान्वये वितरीत 
होणाऱ्या निधीनंतर होणाऱ्या एकूण वितरीत निधीची परिस्थिती खालील प्रमाणेः 


दिनांक रक्‍कम निधी वितरीत करणाऱ्या एकूण वितरीत 
(रु.कोटी) संस्थेचे नाव निधी (रु.कोटी) 


३१.०३.२०१७ १०.०० राज्य शासन १०.०० 


१२.१०.२०१७ ८०.०० राज्य शासन ९०.०० 


२१.०४.२०१८ ७०.०० राज्य शासन १६०.०० 


०१.०१.२०१९ २१८.०० राज्य शासन ३७८.०० 


२२.०३.२०१९ १२४.७६७२ राज्य शासन ५०२.७६७२ 


२०.०८.२०१९ १०२.०० राज्य शासन ६०४.७६७२ 


१९.०३.२०२० 233.00 राज्य शासन ८३७.(७६७३ 


सदरचे वितरण २०६.२५ राज्य शासन १०४४.०१७२३ 


qo, 


सदर निधी वितरण आदेडा वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/ 


अर्थ-३ दि. १६ एप्रिल, २०२० मधील संबंधित सर्व अटींचे तसेच परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्ठामधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


११. 
दिनांक 


सदर निधी वितरण sear नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३६२/का १४४४ 
क 29.09.2029 व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.५३/व्यय-३ दिनांक ०४.०२.२०२१ 


अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.०२/नवि-७ 


१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०२१०१५०२००५५२५ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ५1१४ KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2021.02.10 16:11:30 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

४. मा. मंत्री, नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. राज्यमंत्री, नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

६. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

७. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे 

८. आयुक्त, पिपंरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी 

९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. नागपूर 
१०. महालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

११. निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

१२. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई 32. 
१३. अधिदान व लेखाधिकारी मुंबई 

१४. वित्त विभाग (व्यय-३), अर्थसंकल्प-१६, अर्थसंकल्प-३. 

१५. नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४) 

१६. उपसचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. कक्ष अधिकारी नवि-४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.कक्ष अधिकारी, नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. रोख शाखा (५ प्रती) 

२०. निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


